मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे येथील Original 
Application No. ४६/२०१८ (.॥. No. १२१/२०१९, 
ILA. No. १२४/२०१९, IA No. ९०/२०२२ & IA No. 
99/2022) मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या 
आदेशानुसार समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२३१९/प्र.क्र.३१६/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६/१०/२०२२. 


वाचा:- मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे येथील Original Application No. ४६/२०१८ (|.A. No. 
१२१/२०१९, ILA. No. १२४/२०१९, IA No. ९०/२०२२ & IA No. ९१/२०२२) मधील आदेठा 
दि.०५.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 
मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे येथील Original Application No. ४६/२०१८ (|.A. No. 


१२१/२०१९, ILA. No. १२४/२०१९, IA No. ९०/२०२२ & IA No. ९१/२०२२) संयुक्‍त वन व्यवस्थापन 
समिती विरुध्द प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग या प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 
दि.०५.०९.२०२२ रोजी एका धार्मिक स्थळाच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने संयुक्‍त समितीने स्थळ पाहणी 
करून पर्यावरण / वनाची हानी झाली असल्यास त्याच्या मूल्याची गणना करण्याचे व त्यासाठी 
उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने संयुक्त समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

निर्णय :- 


मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या दि.०५.०९.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे संयुक्‍त समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


i . _। अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी अध्यक्ष 
प्रधान सचिव (वने) यांचे प्रतिनिधी 

२. | मुख्य वनसंरक्षक (प्रा),नाशिक सदस्य 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांचे प्रतिनिधी 

3> Assistant Inspector General, प्रादेशिक कार्यालय, पर्यावरण, वन व सदस्य 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपूर 
MoEF&CC चे प्रतिनिधी 

४. | अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक सदस्य 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचे प्रतिनिधी 

५. | उप विभागीय वन अधिकारी, मालेगाव, जि. नाशिक सदस्य 

सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२३१९/प्र.क्र.३१६/फ-१० 


मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची समितीने दक्षता 
घ्यावी. समितीच्या सदस्य सचिवांनी इतर सदस्यांशी समन्वय साधून तातडीने आव्यक ती कार्यवाही 
करावी तसेच आवश्यकतेनुसार मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाशी पत्रव्यवहार करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१७५४४९०८१९ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANESH TUKARAM © शी 
JADHAO “झळ 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, नाशिक 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, नाशिक 

६. Assistant Inspector General, प्रादेशिक कार्यालय, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत 
सरकार, नागपूर 

७. अपर जिल्हाधिकारी, नाशिक 

८. उप विभागीय वन अधिकारी, मालेगाव, जि. नाशिक 

९. निवडनस्ती फ-१०. 


oc “८७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


